सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 
उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या गुणवंत 
अधिकाऱ्यांना सन २०२२-२३ साठीचा 
“सार्वजनिक बांधकाम विभाग जीवन 
गौरव पुरस्कार” देण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुरस्कार-१०२२/प्र.क्र.५९/आस्था-२. 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १३ सप्टेंबर,२०२३. 


वाचा : शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक पुरस्कार-१०२२/प्र.क्र.५१९/आस्था-२, 
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०२३. 


शासन निर्णय 

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्ते, पूल, विविध विभागांच्या इमारती व इतर सार्वजनिक 
बांधकामे करण्यात येतात. इमारती/पुलांची संकल्पना तयार करुन व इतर माध्यमांचा म्हणजे 
संगणकाचाही उपयोग करुन संकल्पनाचित्रे बनवताना तसेच, सार्वजनिक इमारतींची विद्युतीकरणाची 
कामे करताना व प्रकल्प राबविताना जे तांत्रिक कौडल्य पणाला लागते आणि ज्यामुळे अशा अभियंत्यांची 
सेवा समाजाला भविष्यात फायद्याची ठरते, अशा अभियंत्यांचे प्रशासकीय तसेच तांत्रिक कौशल्य लक्षात 
घेऊन त्यांचा वैयक्तिक पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात येतो. भारतरत्न सर विश्वेश्वरय्या यांचा १५ 
सप्टेंबर हा जन्मदिवस दरवर्षी “अभियंता दिन” म्हणून साजरा करण्यात येतो. त्यानिमित्ताने उल्लेखनीय 
कामगिरी केलेल्या अभियंत्यांना सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र प्रदान करण्यात येते. सार्वजनिक बांधकाम 
विभागातील कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी यांना त्यांनी केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीसाठी सन २०२२- 
२३ पासून “सार्वजनिक बांधकाम जीवन गौरव पुरस्कार” देण्याचा निर्णय संदर्भाधीन दि.११ सप्टेंबर, 
२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. 
२. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या खालील 
विवरणपत्रात नमूद सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांस सन २०२२-२३ करीता “सार्वजनिक बांधकाम जीवन गौरव 
पुरस्कार” देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम 
विवि श्री.संजय श्रीकृष्ण भोंगे सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-१०२२/प्र.क्र.५९/आस्था-२. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०९१३१८१४१४१९१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by POOJA BHASKAR UDAWANT 


DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, postalCode=4000: ht 
2.5.4.20=: 


332, st=Maharashtra, 
21 6aeb67842b82e08ea38ee54173f5a527cd40299fd7cb135 


UDAWANT eee 
(पुजा उदावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव 


५. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

६. मा.अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
७. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
ळं 
र 


. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. श्री.संजय श्रीकृष्ण भोंगे, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता ( मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्यामार्फत ) 
१०.सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग/मुख्य अभियंता (विद्युत)/मुख्य 
वास्तुशास्त्रज्ञ, मुंबई 
११.सर्व सह सचिव/उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे. 
१३. कार्यासन आस्था-२ (निवडनस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


